. पोलीस पाटील पदांसाठी आरक्षण 
महाराष्ट्र शासन 
| गृह विभाग 
क्र.बीव्हीपी ११०७/प्र.क्र.५१५/पोल-८ 
.मंत्रालय, मुंबई-३२ 
- दिनांक १६ ऑक्टोबर, २००८ 


'झासन निर्णय:- पोलीस पाटील पदांवरील आरक्षणाबाबतचे यापूर्वीचे सर्व शासन आदेश 
अधिक्रमित करुन व्र मा.उच्च न्यायालय मुंबई यांनी रिट याचिका क्र.ढ९७५/२००७ तसेच 
४२०२/२००७ वर दि.२५.०६,२००७ रोजी दिलेला निकाल विचारात घेऊन पोलीस 


____ पाटील पदांसाठीचे आरक्षण धोरण खालीलप्रमाणे विहित करण्यात येत आहे: 


: अ) पोलीस पाटील हे पद एका गावात एकच असते. त्यामुळे था पदाच्या 
' आरक्षणासाठी एका महसूल SURE एक गट समजण्यात यावा ब आरक्षण 
een प्रयोजनार्थ त्या उपविभागातील पोलीस पाटील या संवर्गातील पदे विचारात 
'बो प्रत्येक उपविभागातील पदांची संख्या. विचारात घेऊन अनुसुचित जाती, 
अनुसुचित जमाती, विमुक्‍त जाती (अ), भटक्या जमाती (ब), भटक्या जमाती (क), 
भटक्या जमाती (ड), वि.मा.प्र. ब इतर मागास वर्ग या सर्व प्रवर्गासाठी सामान्य प्रशासन 
बिभाग अधिसूचना क्र. बीसीसी-२००१/१८९७,/प्र.क्र. ६४/२००१/१६-ब, दि. 
२९.०१.२००४ नुसार ठरवून दिल्याप्रमाणे ५२% आरक्षण ठेवण्यात यावे. 


क) आरक्षित तसेच अनारक्षित प्रवर्गातील पदे भरतांना महिलांसाठी समांतर ३०% पदे 
: आरक्षित ठेवण्यात यावीत 


=) आरक्षणासाठी सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि.१८.१०.१९९७ च्या शासन 
निर्णयासोबतची सरळ Sar भरतीची too बिंदू नामावली विचारात घ्यावी. तसेच मागास | 
_ ... प्रवर्गासाठी आरक्षित करावयाची पदे ही खालीलप्रमाणे ठरविली जातील:- 


आरक्षणाची पदे ठरवितांना अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विशेष 
मागासवर्ग, विमुक्त जाती (अ), भटक्या जमाती (ब), भटक्या जमाती (क), भटक्या 
जमाती (ड) व इतर मागासवर्ग मागास प्रवर्ग या क्रमानुसार पदे निश्‍चित करण्यास सुरुवात 
करावी व प्रत्येक प्रवर्गातील पदे आरक्षित करण्यासाठी त्या प्रवर्गाची लोकसंख्येची 
टक्केवारी हो ज्या गावात सर्वात जास्त असेल त्या गावापासून सुरुवात करुन उतरत्या 
. क्रमाने त्या प्रवर्गासाठी वरील अधिसूचनेत नमूद करण्यात आलेल्या टक्केवारीएवढी पदे 
पूर्ण होईपर्यंत त्या प्रेंबर्गासाठी गावे ठरवावीत. | 


Rete] iy ast Csvortv- ८६०). 


22०१० मात्र सर्वच पदे आता एकाच वेळी भराबयाची नसल्याने जेवढी पदे भरली 
आहेत तेवढी त्या त्या प्रवर्गातील पदे त्याप्रबर्भासाठी असलेल्या एकूण पदांमधून बजा 
करुन त्या प्रवर्गासाठी येणारी उर्वरित पदे वरील निदेशानुसार भरण्यात यावीत वं नंतर 
जसजशी पदे रिक्‍त होतील तसतशी ती वरील निदेशानुसार भरावीत. 


DO वरीलप्रमाणे प्रत्येक प्रवर्गासाठी ठरविण्यात आलेल्या पदांमधून त्या त्या प्रवर्गातील 
- महिला आरक्षणासाठी सोडत काढली जाईल. 


फ) वरीलप्रमाणे पदे ठरविण्यात आल्यानंतर' त्या प्रवर्गाचा उमेदवार उपलब्ध न. 
झाल्यास खालीलप्रमाणे प्रवर्गाचे ३ गट करुन त्या. गटातील प्रवर्गातील उमेदवारांमधून 
अदलाबदलीने पदे भरण्यात यावीत. 


१, अनुसुचित जाती ब अनुसूचित जमाती . 
२. विमुक्त जाती (अ) ब भटक्या जमाती (ब) 
३. भटक्या जमाती (क), भटक्या जमाती (ड) ब इतर मागासवगीय 
बरीलप्रमाणे गटातीलेही उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास ते पद. खुल्या 
प्रवर्गातून भरण्यात याबे. 


ग) महिलांसाठी आरक्षित ठेवण्यात आलेल्या पदांसाठी त्या प्रवर्गातील महिला 
उपलब्ध न झाल्यास ते पद त्या प्रवर्गातील पुरुष उमेदवारांमधून भरण्यात येईल. 


२. हे आरेश या आदेशाच्या दिनांकापासून अंमलात येतील. या 'आदेशापूवी ज्या 
ठिकाणची भरली प्रक्रिया सुरु होऊन मुलाखत/परोक्षा झाली असेल तिथे ती प्रक्रिया पूर्ण 
करावी मात्र जिथे केवळ जाहिरनामा काढला असेल तिथे तो रद्द करुन वरील धोरणानुसार 
सुधारित जाहिरनामा काढून भरती प्रक्रिया पूर्ण करावी. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार ब नावांने, 
| rings 
- 
(शि.म.धुळे) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


१) . महासंचालक ब पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२) सर्व विभागीय आयुक्त, _ र 
३) सर्व जिल्हाधिकारी, : 
: सर्व उपविभागीय अधिकारी, (जिल्हाधिकारी यांच्या ark) 
८-0 संगणक कक्ष, गृह त्रिभाग, मंत्रालय (शासनाच्या वेबसाईटवर प्रसिध्द करण्यासाठी) 
६) frase 
॥ > यम शा . 


